महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ ते 
दिनांक ३१.१२.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती 
ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 
बांधकाम भवन, ३ रा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१, 
तारीख : ०६ जून, २०२४. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१३२३/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/आस्था-३ अ, दिनांक ११ 
ऑगस्ट, २०२३. 


२. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांकः विकास/मविसे/कार्या- 
१/जे.सू.मा./प्र.क्र.३८८७६३/२०२४, दिनांक २९ मे, २०२४. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची सन १९७९ ते २०२२ या 
कालावधीतील दिनांक ०१ जानेवारी रोजीची सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची, उपरोक्त वाचा मधील 
अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 
०२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी)-७ मधील सहायक गट विकास 
अधिकारी, गट-ब मधील संबंधित अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता यादी सामान्य प्रशासन विभागाने 
उपलब्ध करून दिली आहे. सबब, राज्य सेवा परीक्षा-२०१९ (सीपीटीपी-७) च्या परीक्षेममधून 
सरळसेवेने रूजू झालेल्या सदर अधिकाऱ्यांची नावे जेष्ठता यादीत समाविष्ट करून तसेच सर्व 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे दिनांक 09.09.2022 ते दिनांक 
३१.१२.२०२३ या कालावधीची तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


०३. उपरोक्‍त कालावधीची सेवाजेष्ठता प्रसिद्ध करताना जे अधिकारी नियमित 
पदोन्नतीने व सरळसेवा मार्गाने महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गात आले आहेत तसेच तदर्थ 
स्वरूपात पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागातील बिंदूनामावळीनुसार, रिक्‍त 
पदावर समायोजनाद्वारे नियमित दिनांक प्राप्त झाळा आहे, san अधिकाऱ्यांचा विचार करण्यात 
आलेला आहे. महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत अधिकाऱ्यांचा 
जेष्ठता यादीमध्ये विचार करण्यात आलेला नाही. ज्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विकास सेवेतील 
सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब या पदाची विभागीय परीक्षा विहित वेळेत व विहित संधीत 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे -११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 


उत्तीर्ण केलेली नाही, अज्ञा अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता गमावण्यात आली आहे. तद्‌नुषंगाने 
सेवाजेष्ठता गमावल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मध्ये त्यांनी 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर किंवा शासन नियमानुसार सूट मिळालेल्या दिनांकानुसार 
सेवाजेष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. 


०४. महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या 
अंतिम सेवा जेष्ठतेमध्ये Sit SATA रा. चव्हाण व श्री.विनायक ना. ठाकूर यांना महाराष्ट्र विकास सेवा, 
गट-ब मध्ये अनुक्रमे सेवा जेष्ठता दिनांक ०१.०६.२०२० व दिनांक ०१.१०.२०२० असे जेष्ठता 
दिनांक देण्यात आले आहे. तसेच सद्यस्थितीत श्री.गढरी हे तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत असल्याने 
त्यांचे नाव दिनांक ०१.०१.२०२२ अखेरच्या सेवा जेष्ठता यादीतून वगळण्यात येत आहे. 


०५. सन २०१९ मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांचा सदर अंतरिम 
ज्येष्ठता यादीमधील समावेश हा, त्या उमेदवाराचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणून त्यांची 
नियुक्‍ती नियमित करण्याच्या अधीन राहून करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेल्या व सध्या प्रशिक्षण घेत असलेल्या परंतु, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब पदावर 
अद्याप नियुक्‍ती न दिलेल्या अधिकाऱ्याचा समावेश जेष्ठता सूचीत योग्य वेळी करण्यात येईल. 
तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकाऱ्यांचा Baraat 
सदर जेष्ठता यादीत करण्यात आलेला नाही. 


०६. उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक २ ते ५ मध्ये नमुद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2022 रोजीच्या अंतिम सेवा 
जेष्ठतेमध्ये श्री.शयाम रा. चव्हाण व श्री.विनायक ना. ठाकूर यांना गट-ब मध्ये अनुक्रमे सेवा जेष्ठता 
दिनांक ०१.०६.२०२० व दिनांक ०१.१०.२०२० असे दिनांक प्रस्तावित करून दिनांक ३१.१२.२०२३ 
पर्यंतची तात्पुरती जेष्ठता सूची तयार करून सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमणे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. सदरची जेष्ठता सूची मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


०७. उपरोक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली आहे. सर्व विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर तात्पुरती सुधारित ज्येष्ठतासूची त्यांनी, त्यांच्या अधिनस्त असलेले 
महाराष्ट्र विकास सेवेतील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी व त्यासंदर्भात 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या तपासून विभागीय आयुक्त यांच्या 
शिफारशीसह विहित कालमर्यादेत शासनास सादर कराव्यात. 


०८. महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या सदर ज्येष्ठता यादीबाबत 
काही हरकती/सूचना असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत, त्याच्या पृष्ट्यर्थ आवश्‍यक 


कागदपत्र/अभिलेख पुराव्यासहित, सदर यादी प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या 
पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः A -११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 


आत म्हणजेच दिनांक २१ जून, २०२४ पर्यंत संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांच्यामार्फत शासनास 
सादर कराव्यात. तसेच हरकती/सूचनांची एक अग्रीम प्रत शासनास soest3a.rdd-mh @nic.in 
या ई-मेल आयडीवर सादर करावी. विहित मुदतीनंतर/विलंबाने प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचनांचा 
कोणत्याही सबबीखाली विचार केला जाणार नाही तसेच कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी प्राप्त 
होणाऱ्या हरकती/सूचना फेटाळण्यात येतील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०६०६११२४४८८१२० असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


D R U R M | | A Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 

e DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e 


2e71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serial I Number=7 13D6BDDB988B05B1CC072EBF 
D3A58E7E640EA204995 73 AAEO8DC106AC632 


JOSHI A00 c= DLA YABHAY 034 
(डॉ.उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 

. उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य), जिल्हा परिषद, सर्व. 

५. अवर सचिव (आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे -११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 


महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र. | जेष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव सरळसेवा/ पदोन्नती प्रवर्ग विभाग जन्म दिनांक गट-ब मधील शरा 
क्रमांक सेवाजेष्ठता 
दिनांक 
fd | a | श्री.ए.एस.चव्हाण पदोन्नती अ.जा. कोकण ०२-१०-१९७२ ०१-०६-२०२० 
२ 2 श्री.ऱयाम रा. चव्हाण पदौन्नती अ.जा. कोकण २६-०४-१९६८ ०१-०६-२०२० 
3 3 श्री गोबजी दत्तू गावीत पदोन्नती अ.ज. पुणे ०१-०६-१९६८ | ०१-०६-२०२० 
8 8 श्री.बी.एच.राठोड पदोन्नती वि.जा.-अ कोकण ०४-०५-१९६९ ०१-०६-२०२० 
4 4 श्री.एम.एन.केंद्रे पदोन्नती WAS. छत्रपती १४-०८-१९६८ ०२-०६-२०२० 
संभाजनगर 
६ ६ श्री.डी.एस.अहिरे पदोन्नती अ.जा. छत्रपती ३०-०६-१९६८ ०२-०६-२०२० 
संभाजनगर 
७ ७ श्री संजय खाशाबा ढमाळ पदोन्नती खुला पुणे १५-१०-१९६८ | ०२-०६-२०२० 
८ ८ श्री.डी.एम.गरुड पदोन्नती अ.जा. नागपूर २०-०३-१९६७ ०२-०६-२०२० 
९ ९ श्री.डी.एस.कदम पदोन्नती खुला छत्रपती ०१-०७-१९६८ | ०२-०६-२०२० 
संभाजनगर 
| 9 | | 9 | ० श्री.धनंजय.शं.साळवे पदोन्नती वि.जा.-अ नागपूर ०२-१०-१९७० ०२-०६-२०२० 
| a9 | p99 | श्री.एस.एम.लिल्हारे पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर १२-०४-१९६९ ०१-०७-२०२० 
१२ १२ श्री.एस.आर.यमुलवाड पदोन्नती अ.ज. छत्रपती २६-०१-१९६९ | ०१-०७-२०२० 
संभाजनगर 
१३ १३ श्रीम.यु.डब्ल्यू.मोरे पदोन्नती अ.जा. छत्रपती ३१-१०-१९७० | ०२-०७-२०२० 
संभाजनगर 
१४ १४ श्री.एस.आर.कांबळे पदोन्नती अ.जा. छत्रपती ०१-०१-१९७० ०२-०७-२०२० 
संभाजनगर 
१५ १५ श्री.जी.एस.सुरडकर पदोन्नती वि.मा.प्र. छत्रपती ०३-०४-१९६७ | ०२-०७-२०२० 
संभाजनगर 
१६ १६ श्री.आर.पी.तुरुकमारे पदोन्नती अ.जा. छत्रपती १२-०७-१९६५ | ०२-०७-२०२० से.नि. 
संभाजनगर 
१७ १७ श्री.ए.टी.आंधळे पदोन्नती भ.ज.ड. छत्रपती १४-०७-१९६८ ०१-०८-२०२० 
संभाजनगर 
१८ १८ श्री.एकनाथ त्र्यं. चौधरी पदोन्नती इ.मा.व. नाशिक ०२-०२-१९६८ ०२-०९-२०२० 
१९ १९ श्री.रविकांत रा. सानप पदोन्नती भ.ज.ड. नाशिक २४-१२-१९७० ०२-०९-२०२० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे -११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 


अ. क्र. ष्ठ धिकाऱ्याचे नाव परळसेवा/ पदोन्नती Bay विभाग जन्म दिनांक गट-ब मधील — — 4) 
क्रमांक सेवाजेष्ठता 
दिनांक 
२० २० att fasta ना. ठाकूर पदोन्नती खुला कोकण २९-१२-१९६६ | ०१-१०-२०२० 
२१ २१ श्रीम.उ.कृ.चिखलीकर पदोन्नती अ.जा. पुणे १५-१२-१९६५ | ०२-१०-२०२० से.नि. 
२२ २२ श्री.रा.जो.भोग पदोन्नती इ.मा.व पुणे ०१-०६-१९६९ ०२-१०-२०२० 
२३ २३ श्री.दि.बा.खरात पदोन्नती अ.जा. पुणे ०१-०६-१९७० | ०१-१२-२०२० 
२४ २४ श्री.एम.एम.कुलकर्णी पदोन्नती खुला छत्रपती २०-०६-१९७४ | ०१-१२-२०२० 
संभाजनगर 
२५ २५ श्री.पी.के.नारवटकर पदोन्नती अ.ज. छत्रपती ०१-०१-१९७० ०२-१२-२०२० 
संभाजनगर 
२६ २६ श्री.व्ही.आर.आरबडवाड पदोन्नती अ.ज. छत्रपती ०४-०३-१९६८ ०१-०१-२०२१ 
संभाजनगर 
२७ २७ श्री.ए.बी.पाटमासे पदौन्नती भ.ज.ब छत्रपती २४-०६-१९६४ ०१-०१-२०२१ से.नि. 
संभाजनगर 
२८ २८ श्री.अजित देसाई पदोन्नती खुला पुणे ०१-०६-१९७२ । ०१-०२-२०२१ 
२९ २९ श्री.एस.डी.तायडे पदौन्नती अ.जा. छत्रपती ०१-०७-१९७० ०१-०४-२०२१ 
संभाजनगर 
30 30 श्री.अजिक्य महादेव कुंभार पदोन्नती खुला पुणे १५-०२-१९७० | ०१-०५-२०२१ 
३१ ३१ श्रीम. सुरेंद्र किसनराव पिसे पदोन्नती Sg पुणे २१-०५-१९६४ | ०७-०५-२०२१ से.नि. 
३२ ३२ श्रीम.अर्चना तुकाराम कोल्हे पदोन्नती इ.मा.व पुणे २५-०७-१९७८ | ०७-०५-२०२१ 
३३ ३३ श्री.जे.जी. शेवाळे पदोन्नती इ.मा.व नाशिक २१-०८-१९६४ ०१-०६-२०२१ से.नि. 
38 38 श्री.विजय बबनराव विभूते पदोन्नती खुला पुणे २७-०३-१९७१ | ०१-०६-२०२१ 
३५ ३५ श्री.सुभाष लक्ष्मण सावंत पदोन्नती अ.जा. पुणे ०१-०६-१९७१ ०१-०६-२०२१ 
३६ ३६ श्री.एस.जी. पाटील पदोन्नती डइ.मा.व छत्रपती ०१-१०-१९७१ ०१-०६-२०२१ 
संभाजनगर 
३७ ३७ श्री.विजय उत्तम अहिरे पदोन्नती अ.जा. नाशिक ०३-०१-१९६९ ०१-०६-२०२१ 
३८ ३८ श्री.एम.ई. कोमलवार पदोन्नती अ.जा. नागपूर ०५-०४-१९६९ | ०१-०७-२०२१ 
३९ ३९ श्री.आर.के. बागडे पदोन्नती अ.जा. छत्रपती ०१-०१-१९६६ ०१-०७-२०२१ से.नि. 
संभाजनगर 
४० ४० श्री.सुधाकर दवंडे पदोन्नती अ.जा. अमरावती २१-०९-१९६६ | ०५-०७-२०२१ 
४१ ४१ श्री.एस.एन. केंद्रे पदोन्नती as छत्रपती १०-०६-१९६७ ०१-०८-२०२१ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे -११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 


अ. क्र. ष्ठ घिकाऱ्याचे नाव परळसेवा/ पदोन्नती | विभाग जन्म दिनांक | गट-ब मधील — — 4] 
क्रमांक सेवाजेष्ठता 
दिनांक 
संभाजनगर 
४२ ४२ श्री.उदय बा. जाधव सरळसेवा खुला अमरावती ०३-१०-१९९६ १७-०१-२०२२ | परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून 
४३ ४३ श्री.अक्षय र. भगत सरळसेवा खुला छत्रपती २०-०६-१९९३ | १७-०१-२०२२ | परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण करण्याच्या 
संभाजनगर अटीच्या अधीन राहून 
४४ ४४ श्री.महेश म. पांढरे सरळसेवा भ.ज.क पुणे ३०-०९-१९९४ | १७-०१-२०२२ | परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून 
४५ ४५ श्री.अजितकुमार पं. बांगर सरळसेवा भ.ज. ड नाशिक १२-१०-१९९२ । १७-०१-२०२२ | परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून 
४६ ४६ श्रीम.पल्लवी नं. लांडे सरळसेवा खुला छत्रपती २०-०८-१९९२ | १७-०१-२०२२ | परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण करण्याच्या 
संभाजनगर अटीच्या अधीन राहून 
४७ ४७ श्री.महेश शं. बेहेकर सरळसेवा अ.ज. नागपूर १४-११-१९९१ | १७-०१-२०२२ | परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून 
४८ ४८ श्री.एस.टी. चव्हाण पदोन्नती अ.ज. अमरावती २६-०४-१९६८ | ३१-०५-२०२२ 
४९ ४९ श्री.अन्सार अकबर शेख पदोन्नती वि.जा. अ नाशिक ०१-०१-१९६८ | ३१-०५-२०२२ 
५० ५० श्री.एम. एच. राऊत पदोन्नती अ.जा. छत्रपती ०१-०१-१९६८ । ३१-०५-२०२२ 
संभाजनगर 
५१ ५१ श्री.श्रीकृष्ण गो. पाठक पदोन्नती खुला नाशिक ३०-०७-१९६७ | ३१-०५-२०२२ 
५२ ५२ श्री.रावसाहेब दा. वाघ पदोन्नती अ.जा. नाशिक १८-०२-१९६८ । ३१-०५-२०२२ 
५३ ५३ श्री.भरत शा. वेन्दे पदोन्नती अ.ज. नाशिक २५-०३-१९७१ | ३१-०५-२०२२ 
५४ ५४ श्री.पी. एम. मडावी पदोन्नती अ.ज. अमरावती २१-०४-१९७८ | ०१-०६-२०२२ 
५५ ५५ श्री.मृगेंद्र च. हिरेमठ पदोन्नती इ.मा.व. पुणे २८-१२-१९६५ | ०६-०९-२०२२ से.नि. 
५६ ५६ श्री.लालासाहेब गो. गावडे पदोन्नती भ.ज.क पुणे ०१-०९-१९६९ | ०६-०९-२०२२ 
५७ ५७ श्री.राजेंद्र शं. जाधव पदोन्नती भ.ज.क पुणे २२-०१-१९६७ | ०७-०९-२०२२ 
५८ Gd श्री.एम. एस. माडगुळकर पदोन्नती खुला पुणे १३-१२-१९६८ | ०७-०९-२०२२ 
५९ ५९ श्री.उद्धव के. महाले पदोन्नती अ.जा. पुणे ०१-०६-१९६८ | ०७-०९-२०२२ 
६० ६० श्री.जयवंत शि. वाघ पदोन्नती खुला पुणे ०१-०६-१९६६ ०७-०९-२०२२ 
६१ ६१ श्री.सतिश कृ. कुंभार पदोन्नती इ.मा.व. पुणे १३-१२-१९६७ | १३-०९-२०२२ 
६२ ६२ श्री.ए. यु. पाटील पदोन्नती भ.ज.क पुणे १३-०६-१९७० | १३-०९-२०२२ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे -११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 


अ. क्र. ष्ठ घिकाऱ्याचे नाव परळसेवा/ पदोन्नती Bae विभाग जन्म दिनांक गट-ब मधील — — 4] 
क्रमांक सेवाजेष्ठता 
दिनांक 
६३ ६३ श्री.केरणना. मोरे पदोन्नती भ.ज.क पुणे १२-०६-१९७२ १५-०९-२०२२ 
६४ ६४ श्री.नंदन तु. जरांडे पदोन्नती भ.ज.क पुणे १६-०५-१९६८ | १९-०९-२०२२ 
६५ ६५ श्री.बाळासाहेब भा. दरवडे पदोन्नती इ.मा.व. पुणे ३०-०३-१९६९ | १९-०९-२०२२ 
६६ ६६ श्री.देवानंद ज. रामटेके पदोन्नती अ.जा. अमरावती १द-०६-१९६६ |। १६-११-२०२२ 
६७ ६७ श्री.किशोर प. गोळे पदोन्नती इ.मा.व. अमरावती ०५-०५-१९६७ | १६-११-२०२२ 
६८ &¢ श्री.डी.एन. रूद्रकार पदोन्नती इ.मा.व. अमरावती १९-०७-१९६६ १६-११-२०२२ 
६९ ६९ श्री.एल. पी. सुरडकर पदोन्नती वि.जा. अ अमरावती १६-०१-१९६८ | १६-११-२०२२ 
७० ७० श्री.बी. एन. गिते पदोन्नती भ.ज. ड अमरावती २०-०४-१९६७ । १६-११-२०२२ 
७१ ७१ श्री.सी. जे. ढवक पदोन्नती भ.ज.क अमरावती २७-०९-१९७० | १६-११-२०२२ 
७२ ७२ श्री.जे. एम. भिलावेकर पदोन्नती अ.ज. अमरावती १५-०१-१९६८ | १६-११-२०२२ 
७३ ७३ श्री.एस. एम. खारकर पदोन्नती इ.मा.व. अमरावती २०-०३-१९६९ १६-११-२०२२ 
७४ ७४ श्री.महेश दे. ढोले पदोन्नती इ.मा.व. अमरावती ०४-१२-१९६६ | १६-११-२०२२ 
७५ ७५ श्रीम.एस. आर. गोळे पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर २२-०९-१९६५ | १६-११-२०२२ से. नि. 
७६ ७६ श्री.डी. एम. दांडेकर पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर ०५-०७-१९६७ । १६-११-२०२२ 
७७ ७७ श्री.एस. आय. वेद्य पदोन्नती अ.जा. नागपूर १०-०४-१९६९ । १६-११-२०२२ 
७८ ७८ श्री.व्ही. पी. चरपे पदोन्नती Sg नागपूर ०३-०९-१९६५ | १६-११-२०२२ से. नि. 
8 ७९ श्रीम. वंदना ल. भेले पदोन्नती अ.जा. नागपूर ०१-१०-१९६८ | १६-११-२०२२ 
८० ८० श्री.एन. के. अमझरे पदोन्नती भ.ज.ब अमरावती ०९-१०-१९७० | १६-११-२०२२ 
८१ ८१ श्रीम. विभावरी तितरे पदोन्नती अ.जा नागपूर २१-१२-१९७२ | १६-११-२०२२ 
८२ ८२ श्री.सुरेंद्रदास गोंगले पदोन्नती अ.जा नागपूर ०९-०८-१९६८ | १६-११-२०२२ 
८३ ८३ श्री.के. बी. मुडे पदोन्नती वि.जा. अ नागपूर ०९-०३-१९६५ | १६-११-२०२२ से. नि. 
८४ ८४ SS). एन. कऱ्हाडे पदोन्नती अ.जा नागपूर ०१-०५-१९६५ | १६-११-२०२२ से. नि. 
८५ ८५ श्री.व्ही. एम. जिडगिलवार पदोन्नती भ.ज. ब नागपूर ०८-०६-१९६८ । १६-११-२०२२ 
८६ ८६ श्री.ए. डी. वाळके पदोन्नती अ.जा नागपूर २२-११-१९६५ | १६-११-२०२२ से.नि. 
८७ ८७ श्री.ए. व्ही. चनफणे पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर १६-१२-१९६७ | १६-११-२०२२ 
८८ ८८ श्री.आर. जे. घुबडे पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर १७-०२-१९६९ | १६-११-२०२२ 
८९ ८९ श्री.ए.डी. कुर्झकर पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर ०८-११-१९६९ । १६-११-२०२२ 
९० ९० श्री.ए. डी. बुराडे पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर २५-१०-१९६९ | १६-११-२०२२ 
९१ ९१ कु.ए. एम. आयचित पदोन्नती खुला नागपूर १२-०२-१९६६ । १६-११-२०२२ से.नि. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे -११२४/प्र.क्र.०१/आस्था-३ अ 


अ. क्र. ष्ठ घिकाऱ्याचे नाव परळसेवा/ पदोन्नती क्रय विभाग जन्म दिनांक | गट-ब मधील —— 4] 

क्रमांक सेवाजेष्ठता 
दिनांक 

९२ ९२ श्री.एच. व्ही. गौतम पदोन्नती इ.मा.व नागपूर १४-१०-१९६८ | १६-११-२०२२ 
९३ ९३ श्री.डी.एस. oleae पदोन्नती Sag नागपूर १७-११-१९७२ | १६-११-२०२२ 
९४ ९४ श्री.डी. एम. खोटेले पदोन्नती Sg नागपूर १४-०७-१९६९ | १६-११-२०२२ 

९५ ९५ श्री.एस. डी. माऊलीकर पदोन्नती अ.जा. नागपूर ०९-०७-१९६५ | १६-११-२०२२ से.नि. 
९६ ९६ श्री.जे.जी. तेलकापल्लीवार पदोन्नती भ.ज.ब नागपूर २८-०३-१९६७ | १६-११-२०२२ 
९७ ९७ श्री.प्रदिप ल. डोलारे पदोन्नती अ.ज. कोकण १६-०९-१९६९ | ३०-११-२०२२ 
९८ ९८ श्री.संजय राठोड पदोन्नती वि.जा.अ अमरावती २८-०९-१९६८ | ०१-०३-२०२३ 
९९ ९९ श्री.यु. आर. निकम पदोन्नती इ.मा.व. नागपूर १६-११-१९७४ । ०१-०५-२०२३ 
।_१०० |__१०० _ | श्रीम. कल्पना जायभाये पदोन्नती अ.ज. अमरावती २१-०४-१९७० | ०१-०६-२०२३ 
| 909 | १०१ | श्री.शिवाजी झु. नागवे पदोन्नती खुला पुणे ०५-०७-१९७३ | ०१-०७-२०२३ 
१०२ १०२ | श्री.डी. एस. सावसाकडे पदोन्नती वि.मा.प्र. नागपूर २७-०७-१९७४ । २०-०७-२०२३ 


KKKKKKKKK KK समस समी ससज समम मी मस समस सीसी KK KKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


